घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या प्रभावी 
अमंलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय संनियंत्रण 
समितीची पुर्नस्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३०६(२)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक- ०८ फेब्रुवारी, २०१९ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. ३०६(२)/नवि-३४ दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१९. 


शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. ३०६(२)/नवि-३४ दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१९ 
मधील परिच्छेद क्र. २ मधील 


६) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळयनालय, वरळी, मुंबई - सदस्य 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई र सदस्य सचिव 
या मजकुरा ऐवजी 
६) प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 
७) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालयनालय, वरळी, मुंबई व सदस्य 
८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई ्ा सदस्य सचिव 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०८१११५४२८०२५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajit Sahebrao 
Palwe 
Date: 2019.02.08 12:10:15 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल मुंबई. 
२ मा. मुख्यमुंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई 
४ मा. श्री. जे. पी. देवधर, तत्कालीन न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय. 
प्‌. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३०६(२)/नवि-३४ 


८. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

qo. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई 

११. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषन नियंत्रण मंडळ मुंबई. 

१३. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


